जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता 
(विद्युत) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः एसएलएस ११२३/प्र.क्र. ३५२/भाग-१/२०२३/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 
शासन आदेश :- 
जलसंपदा विभागातील उप अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) (वेतनश्रेणी एस-२०, रुपये ५६१००-१७७५००) 
संवर्गातील श्रीमती वैशाली रा. बोधे (खुला, ज्ये.क्र. २६) यांना सन २०२३-२४ च्या निवडसूचीमधून कार्यकारी 
अभियंता (विद्युत) (वेतनश्रेणी एस-२३, रुपये ६७७००-२०८७००) या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 


मान्यतेच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालीलप्रमाणे 


करण्यात येत आहे :- 
अ. क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद 
a २ ३ 1४ 
ia . श्रीमती वैशाली राजेश | उप अभियंता, कोयना (वि.व ai), | कार्यकारी अभियंता, कोयना (वि. व 
बोधे संकल्पचित्र विभाग क्र. २, पुणे. | at), संकल्पचित्र विभाग क्र. १, पुणे 


२. सदर तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

१) सदर पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई मधीळ रिट याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक 
०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व 
प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहील. 

२) सदर पदोन्नती, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्र. 
१०८७६/२०२१ व रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. १०८७८/२०२१, तसेच इतर याचिकांमध्ये होणाऱ्या अंतिम आदेशाच्या 
अधीन राहील. 

3) सदर पदोन्नती उप अभियंता (विद्युत) संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या 
अधीन राहील तसेच या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांस सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्‍क 


मागता येणार नाही. 


शासन आदेश, क्रमांक एसएलएस ११२३/प्र.क्र. ३५२/भाग १/२०२३/आ.(वर्ग-१) 


४) सदर पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचे अधिकार शासन राखून ठेवीत 
आहे. 
३. सदर पदोन्नत अधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/ नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त झाल्यावर 
तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, 
तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.एसआरव्ही-१०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/बारा, दिनांक ३०.०४.१९९१ मधील तरतूदीनुसार शासन स्तरावरुन 
त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 
४. पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदग्रहण केल्यावर तात्काळ वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प न 
दिल्यास त्यांची वेतन निश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियमावली १९८१ मधील नियम क्रमांक ११(१)(ए) 
नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 
५. संबंधित नियंत्रक अधिका-यास कळविण्यात येते की, पदोन्नत उप अभियंता यांना पदोन्नतीने नियुक्तीच्या 
जागी हजर होण्यासाठी त्वरीत कार्यमुक्त करावे. त्याचप्रमाणे, पदोन्नत अभियंत्यांना पदोन्नतीने नियुक्तीच्या 
पदावर हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नियुक्तीच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास 
हजर झाले याबाबत शासनास ०७७8७51 .wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत अवगत 
करावे. 


६. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥॥७9॥[॥9.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४१००७१२००२३५६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. तसेच सदर झासन आदेश जलसंपदा विभागाच्या 
www.wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DR. SACHIN VASANTRAO KAWALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER 


D R SA C H | N RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=af3e0ec0a0864fa9b 1 6e1 144dd54e38e6bc061a91cDebc3 
2288540c5db6707 16, ICode=400032, st=Maharash 
VASA NTRAO KAWA L E INumber=72F348EBBA789BB317700C08C58B055AGAC337A 
2120540E35C9EDF2539248B9F, cn=DR. SACHIN VASANTRAO. 


(डॉ. सचिन कावळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई- ४०००३२. 
२ मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
३)  मा.उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४ मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन)) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश, PAH: एसएलएस ११२३/प्र.क्र. ३५२/भाग १/२०२३/आ.(वर्ग-१) 


) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७ अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव(लाक्षेवि / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१० सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 

१२) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

१३) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलसंपदा विभाग, मुंबई. 

१४) सर्व अधीक्षक अभियंता (विद्युत, जलसंपदा विभाग. 

१५) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६) संबंधीत अधिकारी. 

१७ सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ./ कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


